विभागीय व जिल्हा प्रशासन (२४२५ ००६७) 
(अनिवार्य) (दत्तमत) ०६- दूरध्वनी, वीज रु. ५.७९ 
लक्ष, १४-भाडे पट्टी व कर रु. ३०३.१८ लक्ष असे 
एकूण रु. ३०८.९७ लक्ष खर्च भागविण्यासाठी 
पुरवणी मागणीद्वारे मंजुर झालेल्या तरतुदीच्या 
वितरणाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : पुरक-२०१८/प्र.क्र. ७८/२२-स 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- १७ नोव्हेंबर, २०१८. 


संदर्भ:- 9) शासन निर्णय क्र. पुरक-२०१८/प्र.क्र. ७८/२२-स, दि. ७.०९.२०१८. 
२) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र अंवनि/६-सआ/पु.मा.तरतुद/कार्या.भाडे/सन १८/७२०, दि. १७.११.२०१८. 


शासन शुध्दिपत्रक 


संदर्भाधीन १ येथील शासन निर्णय क्र. पुरक-२०१८/प्र.क्र.9८/२२-स, दि. ७ सप्टेंबर, २०१८ 


मधील परिच्छेद ३ रद्द करण्यात येत असून सदर परिच्छेद क्र.३ खालील प्रमाणे वाचण्यात यावा. 
"3. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेली रक्‍कम रुपये ३०८.९७ लक्ष (रुपये तीन कोटी आठ 


लक्ष UIA हजार फक्त) खालील प्रमाणे वितरीत करण्यात यावी. 


अ.क्र. कार्यालयाचे नाव कार्यालयीन भाडे | दुरध्वनी व वीज 
रक्‍कम रुपये देयके रक्कम 
रुपये 
जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था (४), मुंबई | ११७,५८,८९९/- | ५,७९,०००/- 
२ सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, एच पूर्व ९२,७९,५५१/- ot 
विभाग, मुंबई 
३ उपनिबंधक, सहकारी संस्था, एच पश्चिम | ९२,७९,५५०/- गक 
विभाग, मुंबई 
एकूण ३०३,१८,०००/- ५,७९,०००/- 


वरील प्रमाणे रक्कम अवसायक, भंडारी को-ऑप बँक लि. मुंबई यांना वितरीत करण्यासाठी 


जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था (४), मुंबई, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, एच पूर्व विभाग,मुंबई 


व उपनिबंधक, सहकारी संस्था, एच पश्चिम विभाग, मुंबई यांना त्यांचे कार्यालयाकरीता "आहरण व 


संवितरण अधिकारी" म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. तसेच विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, 


मुंबई विभाग, मुंबई यांना "नियंत्रक अधिकारी" म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे." 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः पुरक-२०१८/प्र.क्र. ७८/२२-स 


बेवसाईटवर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥9॥8॥9590[॥9.9०५. या 


सांकेतांक क्रमांक 


२०१८१११७१८१००६५९०२ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Pramod 


Mankoji Valanj 


Digitally signed by Pramod Mankoji Valanj 

‘Government t Of Mah ht Ci 

Oper: Marketing and Textiles Department, 
talCode=400032, st=Mah; htra, 

2.5.4.20=e9e7 fafe78ccbad1148295b75b2b4a0fc30e01ea2 

67cb61e5d741 e2bf21 1f323, Pi d Mankoji Valanj 

Date: 2018.11.17 18:17:22 +05'30' 


(प्रमोद वळंज) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 


. महालेखापाल-१ (लेखापरिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


४. महाळेखापाल-२ (लेखापरिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


९ 


. सहकार आयुकत व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था,मुंबई, 

. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था-४, मुंबई, 

. सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था एच-पूर्व विभाग, मुंबई, 


उपनिबंधक, सहकारी संस्था, एच-पश्चिम विभाग, मुंबई 


१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

११.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१२.वित्त विभाग (व्यय-२) व अर्थसंकल्प शाखा, मंत्रालय, मुंबई, 
१३.अवर सचिव (१७-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
१४.निवड नस्ती (22-4). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


